जिल्हा प्राणी asy प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय 
समितीवर अशासकीय सदस्यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


जिल्हा - नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम -३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) जिल्हाधिकारी,नागपूर यांचे क्र. जिपठआ/नाग/एसपीसीए/५३४९-५१/२०१७, 
नागपूर, दिनांक १६.१२.२०१७. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 

दिनांक १४/०३/२०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार नागपूर जिल्ह्यातील 

प्राणी क्ळेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची पोलीसांकडील 
[रित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकल प्राप्त होण्याच्या अटींच्या अधिन राहून अशासकीय सदस्य 

म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या 


दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 


. क्र. अशासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 
श्री. प्रदीप मुलचंद कऱ्यप संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळ/ | अशासकीय सदस्य 
पांजरपोळ संस्थांपैकी एका 
संस्थेचा अध्यक्ष. 
श्री. हरीभाऊ डवले प्राणी कल्याणविषयक कार्य । अशासकीय सदस्य 
श्री. सुमित प्रभाकर माईनकर करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे | अशासकीय सदस्य 
दोन सदस्य. 
Sl. PAA काळे सर्वसाधारण समितीने अशासकोय सदस्य 
श्री. प्रमोद कानेटकर नामनिर्देशित केलेल्या दोन अशासकीय सदस्य 
व्यक्‍ती. 
श्री. अखिल रोकडे संबंधित जिल्ह्यातील अशासकोय सदस्य 
श्रीमती मेघा गडकरी मानवहितकारक कार्य SARAH सदस्य 
श्री. दिपक रमेश सरक, करणारे/ प्राणी कल्याणासाठी अ्ञासकौय सदस्य 
प्लॉट'नं.२४८, जयदुर्गी लेआकट 4.9, | कार्य करणारे कार्यकर्ते. 
विरुध्द ग्लास फॅक्टरी नरेंद्र नगर, 
नागपूर -४४०००१५. 
श्री. गौतम जेयनतीला गुंदेचा, अशासकौय सदस्य 
हॉटेल रंगोली, कांग्रेस नगर, नागपूर. 


3. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१८०६०२४९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Vikas Tulshiraim १५ orients याव्या 


and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9869ec6 1c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef 1 b8db 


Kadam 111 11 ती 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्‍त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे. 
६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५९/पदुम-३ 


९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, Waa. 

१२. सर्व जिल्हा Wa उपआयुक्त 

१३. सर्व जिल्हा प्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. नागपूर जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य. 

१६.निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


